RNINo.MAHBIL/ 2009/40124 


सत्पमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग पाच 


वर्ष ५ , अंक १४( २) ] गुरुवार , डिसेंबर १९ , २०१९ / अग्रहायण २८ , शके १९ ४१ [ पृष्ठे ३, किंमत : रुपये २६.०० 


: 


असाधारण क्रमांक ५४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


महाराष्ट्र विधानसभेत व महाराष्ट्र विधानपरिषदेत सादर केलेली विधेयके . 


महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय 


महाराष्ट्र विधानसभेत दिनांक १९ डिसेंबर , २०१९ रोजी पुरःस्थापित करण्यात आलेले खालील 

विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम ११६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात येत आहे : 


L. A. BILL No. XLLVIII OF 2019 . 


A BILL 


FURTHER TO AMEND THE MAHARASHTRA MUNICIPAL 

CORPORATIONS ACT. 


सन २०१ ९ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक ४८ . 

महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा करण्यासाठी विधेयक . 
१ ९ ४ ९ चा ज्याअर्थी, यात यापुढे दिलेल्या प्रयोजनांसाठी, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमामध्ये आणखी सुधारणा 

५ ९. करणे इष्ट आहे ; 


भाग पाच - ५४-१. 


एचबी-१८२१-१. 


(१ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच , डिसेंबर १९, २०१ ९ / अग्रहायण २८ , शके १९ ४१ 


त्याअर्थी, भारतीय गणराज्याच्या सत्तराव्या वर्षी, याद्वारे, पुढील अधिनियम करण्यात येत आहे 

या अधिनियमास, महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा) अधिनियम, २०१९ असे म्हणावे. 


संक्षिप्त नाव . 


१ . 


२ . 


सन १ ९ ४ ९ चा 
अधिनियम क्रमांक 
५ ९ याच्या कलम 


५ ९ . 


२०१७ चा 


५ ची सुधारणा. 


महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियमाच्या कलम ५ मधील, पोट -कलम (३) मध्ये, पहिल्या परंतुकामधील, १९ ४ ९ चा 
" महाराष्ट्र महानगरपालिका आणि महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी ( सुधारणा ) 
अधिनियम, २०१६ याच्या प्रारंभानंतर ", या मजकुरानंतर “परंतु महाराष्ट्र महानगरपालिका ( सुधारणा ) अधिनियम , 
२०१९ राजपत्रात प्रसिद्ध केल्याच्या तारखेच्या लगतपूर्वीच्या दिवसापर्यंत " 

हा मजकूर 

समाविष्ट करण्यात 
येईल . 


महा. ९ . 


२०१ ९ चा 


महा ... 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग पाच, डिसेंबर १९, २०१९ / अग्रहायण २८, शके १९ ४१ 


३ 


उद्देश व कारणे याचे निवेदन . 


सन २०१७ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ९ अधिनियमित करण्यापूर्वी महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 
( १९ ४ ९ चा ५ ९ ) याच्या कलम ५ च्या पोट -कलम ( ३) मध्ये अशी तरतूद केली होती की , महानगरपालिकेच्या 
प्रत्येक प्रभागातून केवळ एकच पालिका सदस्य निवडून देण्यात येईल . शक्य असेल तेथवर , प्रत्येक प्रभागातून चार 
पालिका सदस्य, परंतु , तीन पेक्षा कमी नसतील व पाच पेक्षा अधिक नसतील एवढे पालिका सदस्य निवडून देण्यात 
येतील, आणि प्रत्येक मतदार , त्याच्या प्रभागातील निवडून द्यावयाच्या पालिका सदस्यांच्या संख्येइतकी मते देण्यास 
हक्कदार असेल , अशी तरतूद करता यावी म्हणून सन २०१७ च्या उक्त अधिनियमाद्वारे , महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट- कलम ( ३ ) मध्ये सुधारणा केली होती. 

२ . प्रभागांतील विद्यमान स्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर आणि सुरळीत कामकाजासाठी व प्रभागातील 
विनिर्दिष्ट प्रतिनिधित्वासाठी तसेच महानगरपालिकांच्या जलद विकासात अधिकाधिक उत्तरदायित्वाची सुनिश्चिती 
करण्यासाठी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ५ च्या पोट- कलम ( ३ ) च्या पहिल्या परंतुकात योग्य ती सुधारणा करून 
त्याद्वारे महानगरपालिकेच्या प्रत्येक प्रभागासाठी केवळ एक पालिका सदस्य निवडला जाईल अशी तरतूद करणे इष्ट 
आहे असे राज्य शासनाला वाटते . 


३ . 


वरील उद्दिष्टे साध्य करणे हा या विधेयकाचा हेतू आहे. 


नागपूर , 


एकनाथ शिंदे, 


दिनांक १८ डिसेंबर , २०१ ९ . 


नगर विकास मंत्री . 


विधान भवन : 


राजेन्द्र भागवत , 


नागपूर , 


सचिव ( कार्यभार.) , 


दिनांक : १९ डिसेंबर , २०१९ . 


महाराष्ट्र विधानसभा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE , 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004. EDITOR : DIRECTOR , RUPENDRA DINESH MORE . 


